सन २०१७-१८ मधील अर्थसंकल्पीत तरतूदीचे 
वितरण करणेबाबत.. 

“महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास 
नाफेडच्या वतीने पणन महासंघामार्फत करण्यात 
येत असलेल्या खरेदीच्या जाहिरातीच्या देयकाची 
रक्‍कम अदा करण्याकरिता येणा-या अनुषंगीक 
खर्चासाठी अर्थसहाय्य” (२४२५ २४१७) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. सपस-२०१८/प्र.क्र.२१/२४ स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ मार्च, २०१८. 
वाचा :- 
१) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, 
क्रमांक पूरक-२०१७/प्र.क्र.३३५/अर्थसंकल्प-३,दिनांक २९.१२.२०१७ 
२) शासन निर्णय,सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
ज्ञापन क्रमांक पूरक-२०१७/प्र.क्र.१२९/१७-स,दिनांक १.०१.२०१८. 
३) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
सपस २०१७/प्र क्र २१५/२४ स, दिनांक ७.०२.२०१८ 
8) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, 
क्रमांक पूरक-२०१८/प्र.क्र.५६/अर्थसंकल्प-३,दिनांक १७.०३.२०१८ 
५) शासन निर्णय,सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
ज्ञापन क्रमांक आसुअं-२०१८/प्र.क्र.१४/१७-स, दिनांक १७.०३.२०१८. 
६ सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सपस-२०१८/प्र.क्र.२१/२४ स,दिनांक २२ .०३.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 
संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २२.०३.२०१८ मधील परिच्छेद १ मध्ये तिसऱ्या ओळीमधील “रुपये १०,७३/- 
लाख” ऐवजी “रुपये १००.७३ लाख (रुपये एक कोटी त्र्याहत्तर हजार फक्त)” असे वाचावे. 


९. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०३२६१२०४०२९४०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


राज्यपाल r= याच्या आदेशानुसार व नावाने Digitally signed by Sunanda M Ghadyale 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व । Ee ee 
Sunanda M zs 
2.54. 
3515d80ba9edecaf650dad6e8311b45, 
serialNumber=cSadff25 13f33afa9ed70c79c5a463 
h a a e 6204d8bb4040bf2c6c2470d0f20d8dc79d, 
cn=Sunanda M Ghadyale 
Date: 2018.03.26 12:07:01 +05'30' 


(सुनंदा मो.घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१,(लेखा व अनुज्ञेयता),(लेखापरिक्षा), मुंबई/ नागपूर. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सपस-२०१८/प्र.क्र.२१/२४ स 


२. प्रधान सचिव(पणन) सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई-९ 

४. सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था,पुणे 

५. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई 

७. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

८. सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष,नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय ,मुंबई 
९. मा.मंत्री(पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१०. मा.राज्य मंत्री(पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

११. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -3 व १३ HATH, मुंबई 

१२. अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. कार्यासन अधिकारी,(रोख शाखा)सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्राळय, मुंबई (३ प्रती) 
१४. निवड नस्ती (२४स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


